कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियंता सेवा, गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 
Wate पदोन्नती आदेशातील 
'पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः-बदली-२०२४/प्र.क्र.२१९/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : - ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


बाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी:-२०२४/प्र.क्र.१७०/सेवा-२, दि.०२.०९.२०२४. 


शासन आदेश :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खालील अभियंत्यांची उप विभागीय 


अधिकारी (स्थापत्य) या पदाबर पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


श्‌ 


तथापि, आता, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 


व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सदर पदोन्नती आदेशात अंशत: बदल करून, त्यांची सुधारित पदस्थापना खाली 


दर्शविल्याप्रमाणे स्तंभ क्र.५ येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | वाटप केले पदोन्नतीने नियुक्‍ती/पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 


अ.क्र 
यांचे नांव, प्रवर्ग महसुली विभाग 
| 8 | २ 3 ¥ ta 
१. | श्री.राजेश बापुसाहेब धुमाळ, शि पार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) उप | सार्वजनिक बांधकाम उप 
खुला. विभाग, पाटण विभाग, उत्तर कराड या 
श्री.गरीश पां.सावंत यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी. 
२. | श्रो.गिरीधर म. कुलकणी, कोकण-१ =| उप कार्यकारी अभियंता, उत्तर | उप कार्यकारी अभियंता, 
खुला. रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
चिपळूण या रिक्‍त पदी. 
३. श्री.गिरीष पां.सावंत, उप अभियंता यांच्या बदलीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
४. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते कौ, संबंधीत अभियंत्यांना नवीन नियुक्‍तीच्या जागी हजर 


होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 


याबाबत शासनास doser2.pwd @maharashtra. gov.in या ई-मेलवर त्वरित कळवावे. 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-२०२४/प्र.क्र.२१९/सेवा-२ दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ 


५. तसेच, संदर्भाधीन शासन आदेशातील सर्व अटी ब शर्ती वरील पदोन्नत उप विभागीय अभियंता यांना लागू 
राहतील. 

६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ 
चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९०६१६३११४१७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA : 
GURUPAD BASARGI = 


(र.गु.बसर्गी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-१ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
संबंधित अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ. 
. संबंधित पदोन्नत उप विभागीय अभियंता यांना इ-मेल द्वारे 
मा. मंत्री, सार्बजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
20, कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


aw 


PRG ME Kw 


